स्वच्छता पंधरवडा. 

दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१८ ते दिनांक २८ 
फेब्रुवारी, २०१८ या कालावधीत विशेष 
स्वच्छता मोहिम राबविण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. साविव्य-२०१८/३५६/प्र.क्र.५९/नापु-३१ 
मंत्रालय (विस्तार) मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०१८. 


वाचा : Government of India, Ministry of Consumer Affairs & Public Distribution, 
Department of Food & Public Distribution, New Delhi यांचे क्रमांक 
F.No.9(§)/2090-PD.I, दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१८ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१८ या कालावधीत विशेष स्वच्छता मोहिम 
रास्तभाव दुकानांतून राबविण्यबाबत Government of India, Ministry of Consumer Affairs & Public 
Distribution, Department of Food & Public Distribution यांनी संबंधित पत्रान्वये सूचना दिल्या आहेत. 
त्याअनुषंगाने विशेष स्वच्छता अभियान राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन परिपत्रक :- 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१८ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१८ या कालावधीत विशेष स्वच्छता मोहिम 
रास्तभाव दुकानांमध्ये राबविण्याच्या सूचना या परिपत्रकान्वये देण्यात येत आहेत. 
२. स्वच्छता पंधरवडा- विशेष स्वच्छता मोहिमे अंतर्गत रास्तभाव दुकानांनी खालील प्रमाणे 
कार्यवाही करणे आवश्‍यक आहेत:- 
|. रास्तभाव दुकानदार व किरकोळ केरोसीन परवानाधारक यांच्या दुकानांत व दुकानांच्या 
आजुबाजुच्या परिसरामध्ये स्वच्छता मोहिम राबविण्यात यावी. 
॥. स्वच्छताविषयक विविध संदेश, घोषवाक्य व इतर सूचनांचे असलेले फलक ठळकपणे सर्व 
रास्तभाव दुकानदार व किरकोळ केरोसीन दुकानांच्या दर्शनी भागात लावावेत. 

॥. किडव किटक यांचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता योग्यती पावळे उचलण्यात यावीत. यामध्ये 
रासायनिक द्रव्ये/पदार्थ वापरावयाचे असल्यास ते fr 
अपायकारक होण्यार नाहीत यांची योग्य ती काळजी घेण्यात यावी. 

IV. अन्नधान्याचे नमुने स्वच्छ व पारदर्शक पाकिटामध्ये सर्वांना सहज दिसतील अज्ञा ठिकाणी 
ठेवावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः साविव्य-२०१८/३५६/प्र.क्र.५९/नापु-३१ 


३. सर्व रास्तभाव दुकानदार व किरकोळ केरोसीन दुकानदारांनी वरील सूचनेस अनुसरुन 
स्वच्छतेबाबत केलेल्या कार्यावाहीची माहिती/छायाचित्रे रोजच्या रोज खालील अधिकाऱ्यांना न चुकता 
पाठवावी. 


“Under Secretary (GA), DFPD at e-mail 
rk.pandeer@nic.in/ pundeerrk@gamail.com / uspd1 .fod@nic.in” 

याशिवाय २८/०२/२०१८ पर्यंत केलेल्या कार्यवाहीतची एकत्रित माहिती देखील वरील ई-मेल 
वर पाठविण्यात यावीत. 
४. यापरिपत्रकानुसार सर्व रास्तभाव दुकानदार व किरकोळ केरोसीन दुकानदार हे कार्यवाही करीत 
आहेत किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई, उप 
आयुक्त (पुरवठा), जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी करावी. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०२१५१८००५२२९०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Bhaskar soo 


e bol 
serialNumber=c8c342ac9a89937bf462ee75f46842ac6d 1fbc1 2a9Sdda7 
bfd1d06d7b79b4191, cn=Bhaskar Baburao Patil 


Date: 2018.02.15 18:08:32 +05'30' 


(भा.बा.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

५. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. राज्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

८. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव. 

९. मा. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

१०.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, रॉयल इन्शुरन्स इमारत, ५ वा मजला 
चर्चगेट,मुंबई. 

११.सर्व उप आयुक्‍त (पूरवठा). 


०८ WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साविव्य-२०१८/३५६/प्र.क्र.५९/नापु-३१ 


१२.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 

१३.वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१४.अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील सर्व सह सचिव,उप सचिव , अवर 
सचिव, कक्ष अधिकारी. 

१५.उपसंचालक पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 

१६.उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा)परळ, मुंबई. 

१७.महासंचालक, माहिती जनसंपर्क , मंत्रालय, मुंबई 

१८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन , मुंबई. (१०प्रती) 

१९.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२०.अध्यक्ष, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स HSI, पुणे, व्दारा गुप्ता जनरल 
स्टोअर्स, 

२१.अन्सारी काट्यासमोर, काळभोर नगर, चिंचवड, पुणे ४११ ०१९. 

२२.अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार, केरोसीन परवाना धारक 
महासंघ, 

२३.साई भगित्रा निवास, एन-४ सिडको, ए.सी. प्लॉट नं.९, औरंगाबाद. 

२४.अध्यक्ष, मुंबई रेशन दुकानदार संघटना, ओरिएन्टळ हाऊस, ७ जे टाटा मार्ग, मुंबई. 

२५.निवड नस्ती,कार्यासन ना.पु.३१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


